आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत बांधील 
स्वरुपाच्या बाबीकरीता निधी वितरण. 
(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण- 
BRANT 2224 ४१२२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-२४ जुन, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे अ.शा.पत्र, क्र.२०२१/लेखा-/का- 
२/ निधी /०८,दि.१४.०६.२०२१. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2029-22 या वर्षात वित्त विभागाच्या मान्यतेने मागणी 
क्र.टी-५ मधील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम खर्च) (२२२५४१२२) अंतर्गत १३- 
कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाळील अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ३० टक्के मर्यादेतील निधी आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


सद्य:स्थितीत राज्यात ८ समित्या कार्यरत असून नविन ७ समित्यांचे कामकाज सुरू 
करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये अनुसूचित जमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम खची (२२२५४१२२) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखालील 
अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या yo टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे 
त्याअनुषंगाने वाढीव २० टक्के निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण खाळीळल 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी (२२२५ ४१२२) या योजनेच्या १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाली 
वित्त विभागाने सहमती दर्शविल्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या २० 
can निधी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना वितरीत व 
खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 


योजनेचे नांव उद्दीष्ट क्रमांक | २०२१-२२ साठीची | यापुर्वी सदर शा.नि.अन्वये 
अर्थसंकल्पिय । वितरीत ३० | वितरीत करण्यात 
तरतूद टक्के तरतूद | येत असलेली तरतूद 


(०२)(२४) अनुसूचित जमाती १३-कार्यालयीन २९१००.०० ८७३०.०० ५८२०.०० 
प्रमाणपत्र तपासणी (२२२५४१२२) | खर्च 


२. सदर रु ५८.२० लाख निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 
सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. वितरीत निधी खर्च 
करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत त्यांच्या अनौ.सं.क्र.५४८/व्यय-१४, दि. २३.०६.२०२१ अन्वये दिळेल्या सहमतीस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ठर सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१४५३५८४५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAGAR व नावाने. 


Ravindra ical eds aioe wets 
Digambarro mentee 
Aute यी 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती (का-६). 


०७८ AW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


